खरीप पणन हंगाम २०१९-२० पासून किमान 
आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी 
केलेल्या धान/ सीएमआरच्या वाहतुकीबाबत 
दरसूची निश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती 
गठित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २६१९/प्र.क्र.८४/ना.पु.२९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा - 


१) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २६१९/प्र.क्र.८४/ना.पु.२९ 
दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१९. 

२) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २६१९/प्र.क्र.८४/ना.पु.२९ 
दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०१९. 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयांन्वये, परिच्छेद क्र. १ मधील राज्यस्तरीय समिती ऐवजी 
राज्यस्तरीय समितीची रचना खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावी. 


१) प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ----- अध्यक्ष 
२) कार्यकारी संचाळक , भारतीय अन्नमहामंडळ  ----- सदस्य 
3) जनरल मॅनेजर, भारतीय A ASSO सदस्य 
४ जिल्हाधिकारी,गोंदिया ee सदस्य 
५जिल्हाधिकारी,गडचिरोळी ee सदस्य 
६) सह/ उप सचिव अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ----- सदस्य 

(किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना) 
७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ ----- निमंत्रित सदस्य 
८) कामगारआयुक्त, महाराष्ट्रराज्य ee निमंत्रित सदस्य 
९) गृह (परिवहन) विभागाचे सह परिवहन आयुक्त  ----- सदस्य 
१०)वित्तीससल्लागारावउपसचिव,  ----- सदस्य 

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
११) अवर सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ----- सदस्य सचिव 


(किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना) 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २६१९/प्र.क्र.८४/ना.पु.२९ 


२. 


सदर शासन शुद्धिपत्रक AD महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९३०१३२६००३३०६ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. 
१० 


११, 
१२. 
१३. 
१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 


१८. 


ने९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


AT 
aT 
.मा 
. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 
.मा 
AT 
AT 
. मा. राज्यमंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sudhir Deodatta 
Tungar 


(सुधीर तुंगार ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. राज्यपाल यांचे सचिव. 
. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
. मंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 


न = — 


. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 
. मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव. 
. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 


"जी mi फी 


मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेडान लि., कनमूर हाऊस, नरसी 
नाथा स्ट्रीट,मुंबई- ४०० ००९. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी 
विकास भवन, २ रा माळा, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड,नाशिक-२, 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

नियंत्रक (शिधावाटप) व संचालक नागरी पुरवठा(गो/वा),मुंबई, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 


— 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २६१९/प्र.क्र.८४/ना.पु.२९ 


२४. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 
२५. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 
२६. उप संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
२७. सहसचिव /सर्व उप सचिव/अवर सचिव/सर्व अधिकारी,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग, मंत्रालय विस्तार, 
मुंबई, 
२८.सर व्यवस्थापक,(महा.) भारतीय अन्न महामंडळ,५ वा माळा, राजेंद्र नगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली पूर्व 
मुंबई-४०० ०६६. 
२९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती ), 
३०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधान भवन, मुंबई. (१०प्रती) 
३१. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, ( प्रत्येकी ५ प्रती ), 
३२. सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य 
३३. निवड नस्ती (नापु-२९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


